परभणी जिल्ह्यातील परभणी तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - 08 मार्च, 2022 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. नां./”२०२१-२२/आरेखक/२९/प्रस्ताव, दि.१३/१२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये परभणी 
जिल्ह्यातील परभणी तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, परभणी यांनी सदर 
रस्ते GSAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
परभणी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
परभणी यांचा ठराव विचारात घेऊन परभणी जिल्ह्यातील परभणी तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी. 
साडेगाव वाडीदमई हिंगला करडगाव | इतर जिल्हा | (०/०० ते ९/०० | १७.५०० | प्रमुख जिल्हा 
नांदेखडा परभणी रस्ता. मार्ग-११ ९.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-४५ 
ग्रामीण मार्ग-२० | (०/०० ते ८/५००) 
८.५०० कि.मी. 
एकूण १७.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (११४८.३८० + १७.५००) 
म्हणजेच ११६५.८८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (५६०.९५० - ९.००) म्हणजेच ५५१.९५० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ८.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( २९१३.३४०-८.५००) म्हणजेच २९०४.८४० कि.मी. 
इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३१/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३१११५१९०७२८१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN = 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, परभणी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<० ९७ SO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


